महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), 
गट-ब मधील अधिकाऱ्याची प्रशासकीय बदली 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी ३९१७/प्र. क्र. २४ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ जून, २०१८ 


वाचा - शा. शि. व क्री. वि., शासन आदेडा क्र. ईएसटी ३९१७/प्र.क्र. २४/प्रशा-२ दिनांक ५.४.२०१८ 


शासन आदेशा- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर कार्यरत 


अधिकाऱ्यांचा विकल्प घेण्यात आला होता. ज्या अधिकार्‍यांनी प्रशासन शाखेचा विकल्प दिळेला आहे अशा 


एकूण १७ अधिकाऱ्यांची बदली दिनांक ५.४.२०१८ च्या आदेशान्वये करण्यात आली होती. सदर आदेशामधील 


अनुक्रमांक १७ येथील नमूद करण्यात आलेले अधिकारी श्री. आर. एस. वालझाडे यांच्या पदस्थापनेमध्ये 
प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, तो खालीलप्रमाणे आहे. 


अ. नाव व पदनाम दिनांक ५.४.२०१८ च्या सुधारित पदस्थापना अभिप्राय 
a आदेशान्वये देण्यात 
आलेली पदस्थापना 
[a | 2 3 = | ५ 
१ श्री. आर. एस. वालझाडे, । गटशिक्षणाधिकारी, | महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक प्रशासकीय 
मूल्यमापन अधिकारी, पं. स. भोर, जि. पुणे | संशोधन व प्रशिक्षण परिषद | कारणास्तव 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक (विद्या प्राधिकरण), पुणे. रिक्‍त पदावर 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथील गट- बच्या 
(विद्या प्राधिकरण), पुणे. प्रशासकीय पदावर 


२. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


३. प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात आलेल्या उक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार 
त्वरित स्विकारावा. 


४. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संदर्भाधीन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली 
झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकःइएसटी-३९ १७/प्र. क्र.२४/प्रशा-२ 

५. सदर आदेश "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधीळ नियम ४(४(दोन) व नियम ४ (५) मधील 
तरतूदीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१५१२१२३४७१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


न Ravindra 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate 


(र. प्र. आटे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
३) सर्व संचालक 
४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे 
) 
) 
) 


५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ. / माध्य.), जि. पुणे 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


